RNI No. MAHBIL/2009/35529 


महाराष्ट्र शासन WIA 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ९, अंक ७] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ [पृष्ठे १६ किंमत रुपये : ९४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुबारी, २०२३. 
अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक टीपीएस-१९२३/१/प्र.क्र.१/ २३/नवि-१२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) 
(यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) चे कलम wo चे उप-कलम (१) नुसार शासन, Pera निभागाचे 
अधिसूचना क्र.सीआयडी/१९८९/५०८/सीआर-८०/८९/नवि-१०, दिनांक २९ मार्च १९८९ अन्बये त्यासोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
मो.औरस (बु.), रानबांबुळी ब आनाब या गावातील क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे.) 
शहर ब औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र (सिडको) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्‍ती केली आहे (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त बिशेष नियोजन प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठीचे नियोजन प्रस्ताव उक्त अधिनियमाचे कलम Wo मधील तरतुदीनुसार शासन 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.सीआयडी/१९९२/४९२३/प्र.क्र.९२/नवि-१०, दिनांक १३ नोव्हेंबर १९९२ अन्वये मंजूर केले आहे.(यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियोजन प्रस्ताब ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२३ चे उप-कलम (९) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्र. टीपीएस-१९९७/अनौंसं ६६/प्र.क्र.८७(1)/९७/नवि-१२, दिनांक २ एप्रिल, १९९८ अन्बये SLSR (बु.), मो.रानबांबुळौ ब मौ. STE, 
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग येथील क्षेत्र नबीननगर म्हणून निर्देशित केले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नवनगर ” असे संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९९७/अनोंसं ६६/प्र.क्र.८७(11)/९७/नवि-१२, दिनांक २ एप्रिल, 
१९९८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ मधील उप-कलम (२) सह (७) मधील तरतुदीनुसार उक्त नबनगराकरिता सिंधुदुर्गनगरी 
नबनगरकिकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअथी, उक्त नियोजन प्रस्ताबामधील मोजे-ओरोस (बु.), तालुका-कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग येथील भूखंड क्र. ८३ एकूण क्षेत्र 
१३.३७० हेक्‍टर आर “ ऑरचर्ड ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित असून (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) संचालक 
सुक्ष्म लघू ब मध्यम उद्योग, मंत्रालय, भारत सरकार, कुर्ला, मुंबई यांनी दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजीच्या VASA उक्त जमिनीपैकी ८.०० हेक्‍टर 
आर क्षेत्र “ तंत्रज्ञान केंद्र (प्रशासकोय) ” यासाठी आरक्षित करण्याची मागणी उक्त प्राधिकरणाकडे केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


(१) 
भाग एक (को.बि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) SSA सर्व बैधानिक कार्यबाही पुर्ण करून उक्त जमिनीपैकी 
अंदाजे ८.०० हे. क्षेत्र * ऑरचर्ड ” मधून बगळून “ तंत्रज्ञान केंद्र (प्रशासकीय) ” याकरिता ठेवणेबाबतचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या VASA सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि ज्याअथी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
प्रस्तावित फेरबदल अटीस अधीन राहून मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (2) अन्बये ब त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
बापर करून शासन याद्वारे :-- 


(अ) सिंधुदुर्गनगरी नबनगरविकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील उक्त प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे 
आणि त्यासाठी उक्त नियोजन प्रस्ताबाच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचिमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नबीन नोंद 
समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


नोंद 
« सिंधुदुर्गनगरी नबनगरविकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर नियोजन प्रस्ताबामधील मोजे ओरोस (बु.) येथील आरक्षित 
भूखंड क्र. ८३- “ ऑरचर्ड ” क्षेत्र १३.३७० हे.आर. पैकी सोबतच्या भाग नकाशावर दर्शनिल्याप्रमाणे ८.०० हे.आर. क्षेत्र भूखंड क्र. ८३ 
मधून बगळण्यात येत आहे ब सदरचे बगळलेले क्षेत्र आरक्षण क्र.८३अ- “ तंत्रज्ञान केंद्र (प्रशासकोय) ” या आरक्षणाकरिता खालील नमूद 
अटीसापेक्ष मंजुरी देत आहे. 


अटी :- 


(१) प्रस्तूत फेरबदलाखालील जागेवर मोठ्या प्रमाणात झाडेझुडपे असल्याने, प्रस्तुत जागेवर बिकास करताना अस्तित्वातील झाडांची 
कमीतकमी हानी होईल या पद्धतीने विकास करणे आवश्यक राहील. 


(२) प्रस्तूत फेरबदलाखालील जागेमधून जाणारे नैसर्गिक जलप्रबाह अबाधित ठेवणे आवश्यक राहील ब भूखंडामधील उर्वरित ५.३७० हे. 
आर क्षेत्र * ऑरचर्ड ” म्हणून भविष्यात कायम ठेवणे प्राधिकरणावर बंधनकारक राहील. 


(३) प्रस्तूत फेरबदलाखालील जागेपैकी किमान १०% क्षेत्रावर मियाबाकी पद्धतीचे बन विकसित करणे आवश्यक राहील. 


(४) प्रस्तूत फेरबदलामुळे भूखंड क्र. ८२ मधील उत्तर-पूर्ब बाजूकडील शिल्लक राहणाऱ्या क्षेत्राकरिता फेरबदलाखालील जमिनीमधून 
आवश्यक रुंदीचा पोहचमार्ग देणे बंधनकारक राहील. 


(ब) सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


(क) सदरची अधिसूचना आणि प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अबलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अबलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालाबधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


(१) विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग, नबी मुंबई. 


(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नबी मुंबई. 
(३) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
(४) सहायक संचालक नगररचना, सिंधुदूर्ग शाखा, सिंधुदूर्ग. 


(५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्गगगरी नबनगरविकास प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग. 


सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in (कायदे ब नियम) या संकेतस्थळावर देखिल उपलब्ध 
करण्यात ATA. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


पु. म. शिंदे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ २ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd February, 2023. 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966. 


No. TPS-1222/396/C.R.93/22/UD-12.— Whereas,the City and Industrial Development 
Corporation (CIDCO) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred 
to as the “ said Special Planning Authority ”) under the provisions of sub-section (1) of section 40 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) 
(hereinafter referred to as “the said Act”) for the area of villages Oras (Bk.), Ranbambuli and 
Anav Tal.Kudal, Dist. Sindhudurg as described in the schedule, by the Government of Maharashtra 
vide Urban Development Department Notification No.CID/1989/508/C.R.80/89/UD-10, dated the 
29th March 1989 ; 


And whereas, the Planning Proposal of the said Special Planning Authority has been 
sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 40 of the 
said Act vide Notification No. CID/1992/ C.R.92 /UD-10, dated the 18th November 1992 (hereinafter 
referred to as the “said planning proposals”) ; 


And whereas, the Government in the Urban Development Department Notification No. TPS. 
1997/UOR- 66/C.R.8701/97/ UD-12, dated the 2nd April 1998 under sub-section (7) of section 113 of 
the said Act, has designated the area from villages Oras (Bk.), Ranbambuli and Anav, Tal Kudal, 
Dist. Sindhudurg as Sindhudurg Nagari New Town (hereinafter referred to as the “said New 
Town ”) - 

And whereas, the Government in the Urban Development Department Notification No. TPS. 
1997/UOR-66/C.R.87(0IV)97/ UD-12, dated the 2nd April 1998 under sub-section (2) read with 
sub-section (7) of section 113 has constituted the Sindhudurg Nagari New Town Development 
Authority for the said New Town (hereinafter referred to as “the said Authority ”) ; 


And whereas, plot No.83 of Village-Oros (Bk.) Taluka-Kudal, Dist.-Sindhudurg, area 
admeasuring 13.370 Ha.Are in the said planning proposal is reserved for “ Orchard ” (hereinafter 
referred to as “the said land”) ; and The Director,Ministry of Government of india,Micro, Small 
and Medium Scale Industries, Kurla, Mumbai vide letter dated 19th July 2022 has requested to 
the said Authority for Modification of 8.00 Ha of the said land for the purpose of “ Technology 
Centre (Administration).” (hereinafter referred to as “ the said proposal ”) ; 


And Whereas,the said authority after following the legel procedure under sub-section(Z) of 
section 37 of the said act, and has submitted a proposal for Modification in the said land about 
8.00Ha.Are area deleted from “ Orchard ” and to reserve for “ Technology Centre (Administration) ” 
vide letter dated 22nd November 2022 for the approval of the Government ( hereinafter referred 
to as “ the said proposed modification ”) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to 
sanction the said proposal with some condition. 


Now therefore, in exercise of the power conferred under sub-section (2) of section 37 of the 
said Act,and all other powers enabling it in that behalf , the state Government hereby :— 


(A) Sanction the said Proposed Modification in the Notified area of the Sindhudurg Nagari 
New Town Development Authority with condition as described below, in the schedule of 
modification appended with the said notification of the said planning proposals after the last 
entry the following new entry shall be inserted viz :— 


भाग एक (को.बि.पु.)--१अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


Entry 


“An area admeasuring about 8.00 Ha.Are is deleted from the reservation of Plot No. 83 
“Orchard ” (total area 13.370 Ha.Are) of Village Oros (Bk.) Taluka-Kudal, Dist.-Sindhudurg and 
is reserved for Plot No.83A “ Technology Centre (Administration) ” as shown on the plan of 
sanctioned planning proposals of the Sindhudurg Nagari New Town Development Authority subject 
to the following conditions :— 


Conditions :- 


(7) As the site under modification is heavily vegetated, hence development on the site should 
be done with the minimum damage of existing trees. 


(ii) It will be necessary to preserve the natural water flows passing through the site under 
modification and the remaining area 5.370 Ha.Are area of the plot No. 83 will be mandated to 
binding on the said authority to be maintained as an “ Orchard” in future. 


(iit) At least 10% of the area under modification will be necessary to develop Miyawaki forest. 


(iv) It will be necessary to provide an access road of required width through the land under 
modification to the remaining area of North-East side of plot No. 83. 


(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Government Gazette as the date of 
coming into force of this notification. 


(C) A Copy of the Notification and Part plan showing Sanctioned Modification shall be made 
available for inspection for the general public during office hours on all working days at the 
following offices for a period of one month :— 


(1) The Divisional Commissioner, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 

(2) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 
(3) The Collector, Sindhudurg. 

(4) The Assistant Director of Town Planning, Sindhudurg Branch, Sindhudurg. 


(5) The Chief Executive Officer, Sindhudurg Nagari New Town Development Authority, 
Sindhudurg. 


This Notification shall also be made available on the Government website at 
www.maharashtra.gov.in (Acts and Rules). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. M. SHINDE, 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९९४४ ५ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ फेब्रुबारी, २०२३. 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक टिपीएस-१२२१/२२७३/प्र.क्र.१४१/२२/नवि-१२.--- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
TASTE योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” 
असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्बये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/ 
९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि- 
१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर-४ च्या मंजूर बिकास योजनेमध्ये मोजे माजिबडा येथील स.नं.३१८(पै), ३१९(पे), ३२१(पै) 
हे भूखंड रहिबास विभागात समाविष्ट आहेत ब एचसीएमटीआरची आखणी दर्शविण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास 
योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे.); 


आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(९) अन्बयेची सर्ब वैधानिक कार्यबाही पूर्ण करून, ठाणे महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या सुविधा भूखंडास पोहोच मार्ग दर्शविण्याकरिता, 
उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील स.नं. ३१८(पै), ३१९(पे), ३२१(पै) या भूखंडामधून ST एचसीएमटीआरच्या आखणीमधून २०.०० मी. रुंदीचा 
बिकास योजना रस्ता दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअथी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे; 


त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोटकलम (2) अन्बये ब त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त बिकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नबीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे; 


नोंद 
“See योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, सेक्टर क्र. ४ च्या मंजूर विकास योजनेमधील मो.माजिबडा येथील स.नं.३१८(पै) या 
भूखंडाच्या बिकसनामधून ठाणे महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या दोन सुविधा भूखंड एकमेकांना जोडण्याकरिता १२.०० मी. रुंद रस्ता कायमस्वरुपी 


देण्याच्या अटीसापेक्ष मौ.माजिबडे येथील स.नं.३१८(पै), ३१९(पै), ३२१(पै) या रहिबास विभागातील भूखंडामधून ब एचसीएमटीआरच्या 
आखणीमधून २०.०० मी. रुंद बिकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे. ” 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अबलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करण्यात यावी. 


(१) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवीमुंबई. 
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. 


४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध 
करण्यात याबी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


पु. म. शिंदे, 
कार्यासन अधिकारी. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 7th February, 2023. 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966. 


No. TPS-1221/2273/C.R.141/22/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “ the said Development Plan”) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification 
No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ”) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 81(7) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ 
UD-12, dated the 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May, 2008 ; 


And whereas, in the said Development Plan of Sector-4, land bearing 5.No.318(pt), 319(pt) 
and 321(pt) of Village Majiwada is included in Residential Zone and the alignment of HCMTR is 
shown in the said Development Plan (hereinafter referred to as “the said Development Plan 
proposal”); 


And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation”), after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said 
Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to incorporate 
a 20.00 mt. wide road through the land bearing S.No.318(pt), 319(pt), 321(pt) and HCMTR alignment, 
for the Amenity Plot of the said Municipal Corporation to the Government, vide letter dated 4th 
October 2021 (hereinafter referred to as “the Proposed Modification”); 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification with condition. 


Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with condition as described below:- 


“In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, 
the following new entry shall be inserted viz. :— 


ENTRY 
“A 20.00 mt. wide Development Plan Road is shown in the land bearing S.No.318(pt), 319(pv) 
and 321(pt) of Village Majiwada and in the alignment of HCMTR as shown on the part plan of the 
Development Plan, subject to condition of providing permanent 12.00 mt. wide road for connecting 


two Amenity Plots obtained to the Thane Municipal Corporation through the development of land 
bearing S.No.318(pt), ” 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ ७ 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month :— 


(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane. 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 
(iit) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 


4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashira.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. M. SHINDE, 
Section Officer. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ HAART २०२३. 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक टीपीएस-१२२२/१५९०/प्र.क्र.१०४/२२/नवि-१२.--- ज्याअथी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
TASTE योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” 
असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्बये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/ 
९७/नबि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.९२८/२००९/नवि- 
१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त निकास योजनेच्या सेक्टर-८ च्या मंजूर निकास योजनेमध्ये मौजे कळवा येथील स.नं.९४(पे), ९६(पै), ९७(पे), 
९८(पै), ९९(पे), १००(पै), या जमिनी (क्षेत्र सुमारे ०.६८ हेक्‍टर) आ.क्र.५-बस स्टेशनकरिता आरक्षित आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(१) अन्बयेची सर्ब वैधानिक कार्यबाही पूर्ण करून उक्त आरक्षणाचे नामाभिदान “ खेळाचे मैदान ” याप्रमाणे करणेचा फेरबदल प्रस्ताव 
शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ च्या पत्रान्बये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात 
आला आहे) ; 


आणि ज्याअथी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्बये ब त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त बिकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


नोंद 
“ ठाणे शहराच्या सेक्टर-८ च्या मंजूर विकास योजनेमधील “ आ.क्र.५-बस स्टेशन ” या आरक्षणाचे नामाभिदान खालील अटीसापेक्ष 
“ खेळाचे मैदान ” याप्रमाणे करण्यात येत आहे. ” 


अट- Al Hoan येथील स.नं. ९९ पैकोची जमीन कोर्ट रिसिव्हर यांचे ताब्यात असल्याने या जमिनीबाबत मा. न्यायालयाचा निर्णय अंतिम 
राहील. 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अबलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 


(१) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 


(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नबी मुंबई. 


(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. 


४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध 
करण्यात याबी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


पु. म. शिंदे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९९४४ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 7th February, 2023. 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966. 


No. TPS-1222/1590/C.R.104/22/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “the said Development Plan”) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification 
No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ”) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31(/) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ 
UD-12, dated the 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May, 2008 ; 


And whereas, in the said Development Plan of Sector-8, land bearing S.No.94(pt), 96(pt), 
97(pt), 9800), Y9(pt), 100(pt) (area approx.0.68 H.Are.) of village Kalwa are reserved for Site No-5- 
Bus Station (hereinafter referred to as “the said reservation”); 


And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation”), after following the legal procedure under sub-section (7) of section 37 of the said 
Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to change the 
designation of the said reservation to Play Ground, to the Government vide letter dated 1st 
November 2021 (hereinafter referred to as “the Proposed Modification”); 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification with condition. 


Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with condition as described below :- 


“In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, 
the following new entry shall be inserted viz. :- 


ENTRY 
“ The nomeclature of the “ Site No.5-Bus Station ” in the sanctioned Development Plan of Sector- 


8 of Thane City, is changed to “ Play Ground” subject to following condition.” 


Condition.— “As the S.No.99 (pt) of Village Kalwa is in the possession of Court Receiver, the 
decision of the Hon’ble Court regarding this land will be final.” 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month :— 


(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane. 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 
(iit) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 


4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashira.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. M. SHINDE, 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ ११ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ फेब्रुबारी २०२३ 
अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक-टिपीएस-१२१९/११६०/प्र.क्र.१२/२२/नवि-१२.--- ज्याअथी, ठाणे शहराची सुधारित बिकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
किकास योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” 
असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्बये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/ 
९७/नवबि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये APTA: मंजूर झाली 
असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि- 
१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त निकास योजनेच्या सेक्टर-३ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मोजे पाचपाखाडी ता.जि.ठाणे येथील स.नं.१५६(पै) ब 


स.नं.१५७(पै.) चे ३७०० चौ.मी. क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) म्हाडा वसाहत/बेघरांसाठी घरे यामध्ये 
समाविष्ट आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त बिकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(१) अन्बयेची सर्व वैधानिक कार्यबाही पूर्ण करून उक्त जमीन उक्त बिकास योजना प्रस्ताबामधून बगळून सार्बजनिक पार्किंग याकरिता 
आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ३ एप्रिल २०१९ च्या पत्रान्बये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
« प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअथी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (2) अन्बये ब त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
बापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल काही बदलासह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त निकास योजना मंजुरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


नोंद 
“ बिकास योजना भाग नकाशात दर्शबिल्याप्रमाणे, ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजना सेक्टर क्र.३, मौजे पाचपाखाडी, ता.जि.ठाणे येथील 
स.नं.१५६(पै) व स.नं.१५७(पै.), क्षेत्र सुमारे ३७०० चौ.मी. ही जमीन “ म्हाडा बसाहत/बेघरांसाठी घरे ” या मधून वगळून “ आ.क्र.१अ- 


सार्वजनिक पार्किंग ” याकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणांकरिता ठाणे महानगरपालिका क मुंबई महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरण 
संयुक्‍त समुचित प्राधिकरण राहील. ” 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अबलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करण्यात यावी. 


(१) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नबी मुंबई. 
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. 


४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध 
करण्यात याबी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


पु. म. शिंदे, 
कार्यासन अधिकारी. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 7th February, 2023. 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966. 


No. TPS-1219/1160/C.R.12/22/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “the said Development Plan”) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification 
No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ”) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 81(7) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ 
UD-12, dated the 3rd April, 20038 and has come into force with effect from 14th May 2008 ; 


And whereas, in the said Development Plan of Sector-3, land bearing $.No.156(pt) and 157(pt) 
of village Panchpakhadi, Tal and Dist Thane (hereinafter referred to as “the said land”) is included 
in “MHADA Housing/Housing for Dishoused ” (hereinafter referred to as “the said Development 
Plan proposal”) ; 


And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation”), after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said 
Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the 
said land from the said Development Plan proposal and to reserve the same for “ Public Parking ” 
to the Government, vide letter dated 3rd April 2019 (hereinafter referred to as “the Proposed 
Modification”) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification with some changes. 


Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with some changes as described below :— 


“In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, 
the following new entry shall be inserted viz. :— 


ENTRY 
“An area admeasuring approx.3700.00 sq.mt. of the land bearing S.No.156(pt) and 157(pt) of 
village Panchpakhadi, Tal. and Dist. Thane is deleted from “MHADA Housing/Housing for 
Dishoused” and land so deleted is reserved for “Site No.1A-Public Parking” as shown on the 


part plan of the Development Plan. The Appropriate Authority for this reservation is Thane 
Municipal Corporation and Mumbai Metropolitan Region Development Authority jointly.” 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ १२ 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 


by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month :— 


(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane. 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 
(iit) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 


4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. M. SHINDE, 
Section Officer. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जानेबारी २०२३. 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक टिपीएस-१२२२/प्र.क्र.४६/२२/नवि-१२.-- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास 
योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र Wee ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्बये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/ 
नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागशः मंजूर झाली असून, 
ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या बगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ 
एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त निकास योजनेसाठी ठाणे महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” 
असा करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअथी, उक्त महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र.११६, दिनांक ३० जुलै २०१३ अन्वये शिळफाटा ते दिवा रेल्वे स्टेशन 
असा ६०.०० मी. रुंद रस्त्याची आखणी उक्त किकास योजनेमध्ये दर्शविण्याचा ठराव पारित केला आहे ब त्याकरिता उक्त विकास योजनेत उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्बयेचा फेरबदल प्रस्ताव उक्त महानगरपालिकेने दिनांक १५ मे २०१५ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेकरिता 
सादर केला आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चोकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्बयेची बैधानिक कार्यबाही पूर्ण केलेली नसल्याने तो नामंजूर 
करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 


त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्बये ब त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
बापर करून शासन उक्त निकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करीत आहे. 


२. सदर नामंजुरीची अधिसूचना नागरिकांच्या अबलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक 
महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करण्यात याबी. 


(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 


(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. 


३. नामंजुरीची प्रस्तुत अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


पु. म. शिंदे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ १५ 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 9th January 2023. 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966. 


No. TPS-1222/C.R.46/22/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the City of Thane 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) has been sanctioned partly by the 
Government in Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification 
No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ”) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1201/274/CR-28/2009/ 
UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2008 ; 


And whereas, the Thane Municipal Corporation is the Planning Authority for the said 
Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation ”) ; 


And whereas, the said Municipal Corporation vide its General Body Resolution No. 116, 
dated 30th July 2013 has resolved to earmark the alignment of 60.00 mt. wide Development Plan 
Road from Shilphata to Diva Railway Station in the said Development Plan, under section 37(Z) of 
the said Act, and has submitted a proposal for such modification to the Government for its sanction 
vide its letter dated 15th May 2015 (hereinafter referred to as “the Proposed Modification ”); 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune, it is revealed that the said Municipal Corporation has not 
completed the legal procedure as stipulated under section 37(2) of the said Act and hence, the 
Government is of the opinion that, the Proposed Modification needs to be rejected. 


Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby refuses to 
accord sanction to the Proposed Modification ; 


2. This notification shall be made available for inspection by the general public during office 
hours on all working days at the following offices for a period of one month :— 


(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane. 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 
(iit) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 


3. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. M. SHINDE, 
Section Officer. 


भाग एक (को.नि.पु.)--३अ 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


पोलीस आयुक्तालय, मिरा- भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 


वाचले.-- १. पोलीस उप आयुक्‍त परिमंडळ-१ यांचेकडील पत्र क्रमांक पो.उप आयुक्‍त/परि-०१/गोपनीय/(]1र>(:-144/120/ 
2023, दिनांक ०९/०१/२०२३. 
२. पोलीस उप आयुक्‍त परिमंडळ-२ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ UR-2/ CRPC-144/\9¢ / 2023, 
दिनांक ०७/०१/२०२३. 
३. पोलीस उप आयुक्‍त परिमंडळ-३ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि-३ विरार/ (॥२॥०(-144/84/2023, 
दिनांक १०/०१/२०२३. 
४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) प्रमाणे. 


मनाई आदेश 


क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२३-१०१.-- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, बसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतबादी व 
समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या 
सहाय्याने हल्ला करून मानबी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्बजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. 


ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, बसई-विरार पोलीस आयुक्‍तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे ब संबेदनशील ब संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी ब समाज 
विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial 
missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण ब रेको करून घातपाती कारबाई करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 


ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, TAS पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा ब सुव्यबस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने 
अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन 
ब नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. 


त्याअथी, मी प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), मिरा-भाईंदर, बसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी 
दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाईंदर, बसई- 
PRR पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात “Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial 
missiles ” ज्यामुळे मानबी जीवितास आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच ATES मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्‍यता 
आहे अशा “Drone, Para Gliders Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles” चा वापर यावर 
मनाई करीत आहे. मिरा-भाईंदर, बसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या SATS सर्वेक्षणास ब मा.पोलीस आयुक्‍त यांचेकडून निशेष परबानगीने 
करण्यात येणाऱ्या बापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत. 


जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाईंदर, THE-N आयुक्‍तालय कार्यक्षेत्रामध्ये 
सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराबा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाऱ्या व्यक्‍तींना स्वतंत्र नोटीस बजाबणे शक्‍य नसल्याने 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (2) (2) अन्बये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती 
प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्‍त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्‍त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डबर 
नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाचा कालाबधी हा दिनांक २१/०१/२०२३ रोजी २३.०० पासून ते दिनांक २०/०३/२०२३ रोजी २४.०० बाजेपाबेतो लागू राहील. 
सदरचा आदेश माझ्या सही RETA आज दिनांक २१/०१/२०२३ रोजी दिलेला आहे. 


प्रकाश गायकवाड, 
पोलीस उप आयुक्‍त, (मुख्यालय) 
मिरा-भाईंदर, बसई-विरार. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ १७ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुबारी, २०२३. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 
क्रमांक टिपीएस-१२२१/७९३/प्र.क्र.३०/२१/नवि-१२.--ज्याअ्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१४९०/प्र.क्र.३६५/ 
९०/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै, १९९२ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक 
योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र Wee ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे 
कलम १५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर, १९९२ 
पासून अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या पेण-पनबेल-खालापूर परिसर निकास केंद्रातील प्रस्तावानुसार मौ. GATE, ता. खालापूर येथील 
ग.नं. १४६, १४७, १५२, १५७ ते १६६, १६८, १७३ ते १७५, १७८ ते १८१, १८४ ते १८७, Wo ते १९९, २०१, २०२, २१२, Ww, २१५, २१६, 
२२४ ते २४८, २५० ते २५३, २७६ ते ३०५, ३०७, ३१०, ३१५, ३९६, ३१८, ३१९, ३२२, ३२३, ३२५ या जमिनी शेती विभागात समाविष्ट आहेत. 
(यापुढे ज्यांचा उल्लेख * उक्त जमिनी ? असा करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअथी, उक्त जमिनी शेती विभागातून बगळून रहिबास विभागात समाविष्ट करण्याची विनंती श्री. कपिल बागला, मे. बॉकबॉटर 
प्रॉपर्टीज प्रा.लि. यांनी शासनास दिनांक १ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रान्वये केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अर्जदार ” असा करण्यात आला 
आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अर्जदार यांची विनंती Tera घेऊन तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर शासनाने उक्त जमिनी शेती विभागातून 
बगळून रहिबास विभागात समाविष्ट करण्याबाबतची उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) ची सूचना क्रमांक टिपीएस-१२२१/७९३/प्र.क्र.३०/२१/ 
नवि-१२, दिनांक ४ मे २०२१ रोजी आम जनतेकडून हरकती/ सूचना मार्गविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे, जी शासन राजपत्रात दिनांक २० ते २६ 
मे,२०२१ रोजी पृ. क्र. २० ते ३२ बर प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच सदर सूचनेस शद्धीपत्रक क्रमांक टिपीएस-१२२१/७९३/ प्र.क्र.३०/२१/ शद्धीपत्रक/ 
नवि-१२, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, सदरचे शद्धीपत्रक शासन राजपत्रात दिनांक २ ते ८, डिसेंबर, २०२२ 
रोजी पृष्ठ क्र. ३५ ब ३६ वर प्रसिद्ध झाले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे) आणि प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या हरकती/किंबा सूचनांवर सबंधिताना सुनावणी देऊन अहवाल शासनास सादर करणेकरिता सह संचालक, 
नगररचना, कोकण विभाग, नबी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख * उक्त अधिकारी ” असा 
करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाखालील उक्त जमिनींपैकी काही जमिनी उक्त अर्जदार यांच्या ताब्यात / मालकोच्या नाहीत आणि ज्या 
जमिनी उक्त अर्जदार यांच्या मालकीच्या नाहीत, त्या जमिनीच्या बापर बदलाकरिताचे अधिमुल्य भरणार असल्याचे उक्त अर्जदार यांनी दिनांक 
२२ जानेवारी २०२९ च्या पत्रान्यये शासनास कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा अहबाल विचारात घेतल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला 
घेतल्यानंतर तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटींसापेक्ष अंतिमतः मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय दिनांक ४ जानेबारी २०१६ मधील तरतुदीनुसार उक्त अर्जदार यांनी प्रस्तावित फेरबदलाखालील सर्व जमिनीच्या 
वापर बदलाकरिता प्रचलित वार्षिक मुल्यदर TIA येणाऱ्या जमीन मुल्याच्या ३०% दराने येणाऱ्या अधिमुल्याची रक्‍कम रुपये २,२५,२५,९००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी पंचबीस लक्ष, पंचबीस हजार नऊशे फक्त) सहायक संचालक नगररचना, रायगड अलिबाग शाखा यांचेमार्फत शासकीय 
कोषागारात चलन क्रमांक ॥॥10145173472022231॥ दिनांक ३० जानेबारी २०२३ (डीफेस क्रमांक ०००७४१३ ६५५२०२२२३, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ ) रोजी भरणा केला आहे. 


त्याअथी आता, शासन उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) मधील तरतुदीनुसार ब अन्य तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्बये 
प्रस्तावित फेरबदलास अटीसापेक्ष मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक ४ जुलै १९९२ च्या अधिसूचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसूचिमध्ये शेबटच्या नोंदीनंतर खालील नबीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 
नोंद 
“< प्रादेशिक योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मो.खानाब, ता.खालापूर येथील ग.नं.१४६, १४७, १५२, १५७ ते १६६, १६८, १७३ 
ते १७५, १७८ ते १८१, १८४ ते १८७, १९० ते १९९, २०१, २०२, २१२, WWW, २१५, २१६, Ww ते २४८, Wo ते २५३, २७६ ते ३०५, ३०७, 
३१०, ३१५, ३१६, ३१८, ३१९, ३२२, ३२३, ३२५ या जमिनी नियमानुसार सोडाव्या लागणाऱ्या १०% सुविधा क्षेत्रापैकी ५०% क्षेत्र खुल्या स्वरुपाच्या 
सुबिधा जसे क्रिडांगण, बगिचा, इत्यादीसाठी ठेवण्याच्या अटीसापेक्ष शेती विभागातून बगळून रहिबास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहेत.” 


२. उक्त मंजूर फेरबदल १ (एक) महिन्याच्या कालावधीसाठी खालील नमूद कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन 
वेळेमध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या अबलोकनार्थ उपलब्ध राहिल. 


(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नबी मुंबई. 


(२) जिल्हाधिकारी, रायगड. 


(३) सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, जि. रायगड. 


३. सदरची अधिसूचना ही विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटबर उपलब्ध राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


पु. म. शिंदे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ १९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th February 2023. 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966. 


No. TPS-1221/793/C.R. 30/21/UD-12.—Whereas, the Government has sanctioned the Regional 
Plan for the Raigad Region (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ”) vide Notification 
No. TPS-1490/CR-365/90/UD-12, dated the 4th July 1992 as per the provisions of Section 15 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) 
which has come into force with effect from 15th September 1992 ; 


And whereas, as per the proposal of the Growth Centre of Pen-Panvel-Khalapur Surrounding 
area of the said Regional Plan, lands bearing Gut Nos. 146, 147, 152, 157 to 166, 168, 173 to 175, 
178 to 181, 184 to 187, 190 to 199, 201, 202, 212, 214, 215, 216, 224 to 248, 250 to 253, 276 to 305, 307, 
310, 315, 316, 318, 319, 322, 323, 325 of Village Khanav, Tal. Khalapur are included in Agriculture 
Zone (hereinafter referred to as “ the said lands ”) ; 


And whereas, Shri. Kapil Bagla, M/s Walkwater Properties Pvt. Ltd. has requested 
Government to delete the said lands from Agriculture Zone and to include the same in Residential 
Zone Vide, letter dated lst September 2020 (hereinafter referred to as “ the said Applicant ”) ; 


And whereas, considering the request of the said Applicant and after making necessary 
enquiries, Government has issued a notice No. TPS-1221/793/ CR.30/21/UD-12, dated the 4th May, 
2021, regarding the change of zone of the said lands from Agriculture Zone to Residential Zone 
under section 20(3) of the said Act, which appeared in Maharashtra Government Gazette on 20-26 
May,2021 at pages 30 to 32 & Corrigendum to this notice No. TPS-1221/793/CR.30/21/ Corrigendum/ 
UD-12, dated the 24th November, 2021, which appeared in Maharashtra Government Gazette on 
2-8 December, 2021 at pages 35 & 36 (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ”) 
and appointed the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi 
Mumbai as an officer to hear the suggestion/or objections which may received and submit his 
report to the Government (hereinafter referred to as “ the said officer ”) ; 


And Whereas, out of the total area of the said lands under the Proposed Modification, the 
said Applicant is not having the possession / ownership of the some lands and the said Applicant 
vide letter dated 22nd January 2021 has informed Government that the premium for the change 
of zone of lands, which are not owned by the said Applicant will be paid by him ; 


And Whereas, considering the report of the said officer and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State, Pune and also making necessary enquiries, the Government 
is of the opinion that it is necessary to finally sanction the Proposed Modification with condition ; 


And whereas, as per Government Resoulation dated 4th January 2016 the said Applicant 
have deposited the premium amount of Rs.2,25,25,900/- (Rs. Two Crore Twenty Five Lakhs Twenty 
Five Thousands Nine Hundred only) towards the change of zone payble to Government in the 
Government treasury through Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch vide 
challan No. MH014517347202223M, dated 30th January 2023 (Defacement No. 00074138655202223, 
dated 7th February 2023) as per the rate prescribed in the current Annual Statement of Rates. 


Now therefore, in exercise of the powers confferred under sub-section (4) of section 20 of 
the said Act, the Government hereby, finally sanctions the Proposed Modification with condition 
and for that purpose amends the notification dated 23rd September 1999 sanctioning the said 
Regional Plan by inserting the following new entry after the last entry. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०२३/माघ २७-फाल्गुन ३, शके १९४४ 


ENTRY 
“The lands from village Khanav, Tal. Khalapur, Dist. Raigad bearing Gut Nos. 146, 147, 152, 
157 to 166, 168, 173 to 175, 178 to 181, 184 to 187, 190 to 199, 201, 202, 212, 214, 215, 216, 224 to 248, 
250 to 2538, 276 to 305, 307, 310, 315, 316, 318, 319, 322, 323, 325 are deleted from Agriculture Zone 
and included in Residential Zone subject to the condition that the 10% area to be kept for amenity 
space as per the regulation, out of that amenity 50% is to be kept for the open amenities such as 
Play Ground, Garden etc. as shown on the part plan of Regional Plan. ” 


2. The sanctioned modification shall be kept for inspection of the general public during 
office hours on all working days at the following offices for the period of 1 (one) month :— 


(1) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, 
Navi Mumbai. 


(2) The Collector, Raigad. 
(3) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch, Raigad. 


3. This notification shall also be available on the Government web site www.maharashira. 
gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. M. SHINDE, 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


